आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) च्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.४६/का.१ 
ई ऑफिस क्रमांक 740519 File No.:MTD-21021/9/2024-MTD(Desk1) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२४ 


१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-१००२/ प्र.क्र.१९ / भाग-१/ का.१, 
दि.७/३/२००६ 
) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१६/प्र.क्र.9३/का.१, दि.२४/०२/२०२२ 
) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 
) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८.०२.२०२३ 
५) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. आस्था-२०२३/प्र.क्र.४६/का.१, दि.१८.०९.२०२३ 
) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. 29.02.2028. 
) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. आस्था-२०२३/प्र.क्र.४६/का.१, दि.२७.०२.२०२४ 
) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६.०९.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये आदिवासी विकास विभागाची 
नियमित १३३ पदे + बाहय यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या वाहनचालक व शिपायांची १५ पदे अशा एकूण १४८ 
सुधारित पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजुर करण्यात आला आहे. सदर सुधारीत आकृतिबंधानुसार Lo टक्के 
स्थायी पदे रुपातंरीत झाल्यानंतर उर्वरित एकूण २७ (२०टक्के) अस्थायी पदांना दि.३१.०८.२०२४ पर्यत पुढे 
चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र.८ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार 
शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 
आदिवासी विकास विभागाच्या दि.२४/०२/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदिवासी विकास 


विभाग (खुद्द) चा सुधारित आकृतीबंध मंजुर करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या दि.२१.०६.२००६ च्या 
शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून आदिवासी विकास विभागातील सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजुर 
असलेल्या नियमित १३३ पदांच्या ८०% पदांना विभागाच्या दि.१५.२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
स्थायी करण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरीत २०% अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीकरीता मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.४६/का.१ 


विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. २ मधील विविध संवर्गातील पदांच्या पुढे स्तभं क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या एकुण २७ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
2, या बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्र. "टि-४, 2249, सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०- 
सेक्रटरिएट-०१-आदिवासी विकास विभाग (२२५१ ०२११)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वर्षाच्या 
मंजूर आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय संदर्भ क्र.८ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१६१५३४४६५६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHAILA RAVINDRA MITHBAVKAR 


ly 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
4 


20=8bb03c6d206c79568018ba9511400e3bd24537b79e0985b2 
d7a66c816ab002f9, postalCod 


400032, st=Maharashtr 
MI T H B A VK A R serialNumber=7B690FCB0310A2F5A64767BD701F665FB310AED38B 
CC5147A578F88193C1DDAO, cn=SHAILA RAVINDRA MITHBAVKAR 


2024.09.16 15:35:56 +05'30' 


(शैला मिठबावकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१४) (वित्तीय सुधारणा-१) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. अवर सचिव, का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. लेखाधिकारी (रोख शाखा), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.४६/का.१ 


र पदनाम व वेतनश्रेणी 


अवर सचिव 
5:२२ (रु.६७७००-२०८७०० 
संचालक 


सहायक सचालक 
5:२० (रु.५६१००-१७७५००) 


सहायक लेखाधिकारी 


षु 
4 
Heal 5:१५ (रु.४१८००-१३२३००) 


६ । सहायक कक्ष अधिकारी 
S:98 (रु.३८६००-१२२८००) 


वरिष्ठ लेखापाल 


9 
पिं 5:१३ (रु.३५४००-११२४००) 


८ | लिपिक टंकलेखक 
5:६ (रु.१९९००-६३२००) 


85:२९ (रु.१३११००-२१६६००) 


४ | लेखाधिकारी 
5:१६ (रु.४४९००-१४२४००) 
२ 


विवरणपत्र 
आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक- आस्था-२०२३/प्र.क्र.४६/का-१, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२३ चे सहपत्र. 
ई ऑफिस क्रमांक 740519 File No.:MTD-21021/9/2024-MTD(Desk1) 


हंगामी कायम पदे निर्माण केल्याचे हंगामी पदे निर्माण केल्याचे 
पदे आदेशा क्रमांक व दिनांक आदेश क्रमांक व दिनांक 
ष्‌. 


१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१६/प्र.क्र.9३/का.१, 
दि.२४/०२/२०२२ 

१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र 
दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 
१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.जसप-२०१६/ प्र.क्र.५०/का-६, 
दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 
१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.जसप-२०१६/ प्र.क्र.५१०/का-६, 
दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 
१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.जसप-२०१६/ प्र.क्र.५०/का-६, 
दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 
१शा.नि.स.क.सा.का.क्रि.वि.क्र.ईएसपी-१०८३/१३०/ का.२, दि.२.६.८३ अन्वये वर्ग 
केलेली 

2) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०९३/प्र.क्र.१४/(९२)/ का.१, दि.३१.०३.१९९३ 

३) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१६/प्र.क्र.9३/का.१, 
दि.२४/०२/२०२२ 


8 १) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.जसप-२०१६/ प्र.क्र.५०/का-६, 
दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 


१ शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९ /प्र.क्र.५/का.१, दि.२७.६.८९ 
२शा.नि.आ.वि.वि.क्र.१०९२/प्र.क्र.१४(९२)/का.१,दि.३१.३.९२ 
अन्वये वर्ग करण्यात आलेली 

३) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/ प्र.क्र.१/ का.१, दि.२७.६.८९ 
४शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/प्र.क्र.१/का.१,दि.२७.६.८९ 


२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 
.जसप-२०१६/ प्र.क्र.५०/का-६, 
२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 
२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


५) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक शाआझा-२०१५/प्र.क्र.९८/का.१३, 
दि.१४.०७.२०१६ 
६) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१६/प्र.क्र.9७३/का.१, 
दि.२४/०२/२०२२ 


| 


9) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग sire 
१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग sire 
9) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग sire 
१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग sire 


१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आर 


१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आर 


aT 
aT 
aT 
aT 
aT 


aT 


१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 


१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.४६/का.१ 


अ.क 
जी टर पदनाम व वेतनश्रेणी 


कि 


अवर सचिव 
S23 (रु.६७७००-२०८७००) 
संचाळक 


सहायक संचालक 

5:२० (रु.५६१००-१७७५००) 
लेखाधिकारी 

SIG (रु.४४९००-१४२४००) 
सहायक लेखाधिकारी 
5:१५ (रु.४१८००-१३२३००) 


६ । सहायक कक्ष अधिकारी 
S:98 (रु.३८६००-१२२८००) 


8:२९ (रु.१३११००-२१६६००) 


विवरणपत्र 


आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक- आस्था-२०२३/प्र.क्र.४६/का-१, दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२४ चे सहपत्र. 


हंगामी 
पदे 


9 


ई ऑफिस HATH 740519 File No.:MTD-21021/9/2024-MTD(Desk1) 
कायम पदे निर्माण केल्याचे 


आदेशा क्रमांक व दिनांक 


१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१६/प्र.क्र.७३/का.१, 


दि.२४/०२/२०२२ 

१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग 
दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 
१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग 


दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 
१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग 
दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 
१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग 


दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 


क्र.जसप-२०१६/ प्र.क्र.५०/का-६, 


क्र.जसप-२०१६/ प्र.क्र.५०/का-६, 


क्र.जसप-२०१६/ प्र.क्र.५०/का-६, 


क्र.जसप-२०१६/ प्र.क्र.५०/का-६, 


१शा.नि.स.क.सा.का.क्रि.वि.क्र.ईएसपी-१०८३/१३०/ का.२, दि.२.६.८३ अन्वये वर्ग 


केलेली 


2) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०९३/प्र.क्र.१४/(९२)/ का.१, दि.३१.०३.१९९३ 

३) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१६/प्र.क्र.9७३/का.१, 
दि.२४/०२/२०२२ 

१) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.जसप-२०१६/ प्र.क्र.५१०/का-६, 
दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 

१ शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९ /प्र.क्र.५/का.१, दि.२७.६.८९ 
२शा.नि.आ.वि.वि.क्र.१०९२/प्र.क्र.१४(९२)/का.१,दि.३१.३.९२ 

अन्वये वर्ग करण्यात आलेली 

३) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/ प्र.क्र.१/ का.१, दि.२७.६.८९ 
४शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/प्र.क्र.१/का.१,दि.२७.६.८९ 


७ | वरिष्ठ लेखापाल 8 
S:93 (रु.३५४००-११२४००) 


८ | लिपिक टंकलेखक 
S:& (रु.१९९००-६३२००) 


५) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक शाआझा-२०१५/प्र.क्र.९८/का.१३, 
दि.१४.०७.२०१६ 
६) शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१६/प्र.क्र.9३/का.१, 
दि.२४/०२/२०२२ 


ee | २७ | 


हंगामी पदे निर्माण केल्याचे 
आदेशा क्रमांक व दिनांक 
५. 

१) झासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 
१) झासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 
१) झासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 
१) झासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 
१) झासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 
१) झासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


१) झासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 
१) झासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


